आदिवासी विकास सेवेतील वर्ग-२ संवर्गातील 
संशोधन अधिकारी/सहायक प्रकल्प अधिकारी 
पदावरील अधिकाऱ्यांचा परिवीक्षाधीन 
कालावधी समाप्त करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः परिवि-२११८/प्र.क्र.9२/का.१५ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक: २२ मार्च, २०१८ 


संदर्भ :- १ शासन निर्णय ,आदिवासी विकास विभाग क्र .आस्था- २०११/ प्र.क्र.५६३/का.१५, 
दि.१५/११/२०१२ 

2) शासन निर्णय ,आदिवासी विकास विभाग क्र .आस्था- २०११/ प्र.क्र.५६३/का.१५, 
दि.०४/११/२०१२ 


_-: शासन आदेठ़ा :- 


संदर्भाधीन शासन निर्णयान्वये नियुक्‍ती देण्यात आलेल्या आदिवासी विकास सेवेतील वर्ग- 
२ संवर्गातील संशोधन अधिकारी/सहायक प्रकल्प अधिकारी (वेतनश्रेणी रु. ९३००-३४८००--ग्रेड पे 
४४००) या पदावरील खालील नमूद अधिकाऱ्यांनी परिवीक्षाधीन कालावधी समाधानकारकरीत्या पूर्ण 
केला आहे. त्यामुळे त्यांचा परिवीक्षाधीन कालावधी खाळील विवरणातील स्तंभ क्र.५ मध्ये नमूद 
केलेल्या दिनांकापासून समाप्त करण्यात येत आहे व त्यांची नियुक्‍ती नियमित स्वरूपात पुढे चालू 
ठेवण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र । अधिकाऱ्याचे नाव, | कार्यभार धारण | परिविक्षा | परिविक्षा कालावधी पूर्ण 
पदनाम व कार्यालय | केल्याचा दिनांक |कालावधीत केल्याचा दिनांक 
पभोगलेली 
अर्जितरजा 
Ee २ ३ 1 ४ | ५ 
| श्री.आत्माराम ठकंडी  दि.२५.०७.२०११ | निरंक | 39.04.2099 
धाबे, (दुसर्‍या संधीत विभागीय परिक्षा 
संशोधन अधिकारी, उत्तिर्ण - 
अमरावती परिक्षा दि.३० व 39.04.2049) 
२ श्री.विकास शामराव | दि.२७.१२.२०११ | निरंक | 39.04.2099 
राचेलवार, (दुसर्‍या संधीत विभागीय परिक्षा 
सहायक प्रकल्प उत्तिर्ण - 
अधिकारी, परिक्षा दि.३० व ३१.०५.२०१७ 
गडचिरोली 


शासन seat क्रमांकः परिवि-२११८/प्र.क्र.७२/का.१५ 


३ श्रीमती हेमलता | दि.०३.०८.२०११ ।४ दिवस | ३१.०५.२०१७ 
भिकचंद गव्हाणे, (दुसर्‍या संधीत विभागीय परिक्षा 
संशोधन अधिकारी, उत्तिर्ण - 
नाशिक परिक्षा दि.३० व ३१.०५.२०१७) 


सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०३२३१७२९२०२९२४ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Govind 
Mahadeo Mainkar 
Date: 2018.03.23 17:31:41 +05'30' 


(गोविंद माईणकर) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. प्रधान सचिव, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
२. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य -१,मुंबई, 
३. महाळेखापाल (लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र राज्य -१, मुंबई, 
४. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य -२,नागपूर, 
५. महालेखापाल (लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र राज्य-२, नागपूर, 
६. आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक, 
७. आयुक्‍त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे, 
८. सर्व अपर आयुक्‍त,आदिवासी विकास ठाणे / नाशिक / अमरावती/ नागपूर 
९. सर्व सह आयुक्‍त तथा उपाध्यक्ष, अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समिती, 
१०.जिल्हा कोषागार कार्यालय, गोंदिया/सोलापूर, 
११.संबंधित अधिकारी, 
१२.निवड नस्ती का.१५. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


